PFMS प्रणाली अंतर्गत सुरक्षाविषयक खर्च 
योजनेचा केंद्र व राज्य हिळश्याचा निधी 
सदर योजनेच्या SNA खात्यामध्ये जमा 
करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक- एनएएक्स-०२२३/प्र.क्र.५०/विशा- १ ब, 
दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक-०४ जानेवारी, २०२४. 


संदर्भ :- गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - एनएएक्स-०२२३/प्र.क्र.५०/विशा- १ ब, दि.७.११.२०२३. 


शुध्दिपत्रक :- 
उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद १ ऐवजी “he पुरस्कृत योजनांसाठींचा निधी 
PFMS प्रणालीद्वारे वितरीत करण्याबाबत केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील 
मंजूर तरतुदीतुन BEAMS प्रणालीवरील केंद्र fA रु.११,१०,००,०००/- आणि राज्य हिइ्झाचा 
रु.६,०४,५९,६००/- असा एकूण रु.१७,१४,५९,६००/- इतका निधी PFMS अंतर्गत या योजनेच्या SNA 
खात्यामध्ये जमा करण्याची मान्यता केंद्र शासनाच्या दि.२३/०३/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या 
मार्गदर्शक सुचना/अटी व शातींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे”, असे वाचण्यात यावे. 
२) तसेच सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद २ मधील तक्त्यामध्ये उद्दिष्ट या स्तंभाखाळील “ सहायक 
अनुदाने ” या शब्दापुढे “ सशर्त ” असे वाचण्यात यावे. 
३) सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद ५ नंतर “सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील उपयोगिता 
प्रमाणपत्र सादर करण्यात आली आहेत” या वाक्याचा समावेश करण्यात येत आहे. 
8) सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१०४१६०२४६३७२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VINAYAK SADASHIV __ घाणा. 
CHAVAN soho AnH nc Ha RON 


Date: 2024.01.04 16:02:43 +05'30" 


(विनायक चव्हाण) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
३. अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नक्षल विरोधी अभियान), नागपूर. 

५. पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर. 

६. पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली / गोंदिया. 

७. अधिदान व लेखाधिकारी, नागपूर / गडचिरोली / गोंदिया. 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागपूर / गडचिरोली / गोंदिया. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर / गडचिरोली / गोंदिया. 

१०. अवर सचिव (रोख शाखा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. कक्ष अधिकारी अर्थ-१/पोल-७, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. कक्ष अधिकारी, व्यय-७/अर्थोपाय/अर्थ-११, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. संग्रहार्थ नस्ती / निवडनस्ती (वि.शा. १ बो 


